कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे विभाग, कळवा-ठाणे 
यांचे अंतर्गत घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्प 
गुणनियंत्रण उपविभाग क्र.४, चोंढे व घाटघर उदंचन 
जलविद्युत प्रकल्प उपविभाग क्र. ३, भंडारदरा या २ 
उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४१ 
पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ७० पदांना 
दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दिनांक ३०/०९/२०१८ पर्यंत 
मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदत -०४१८/प्र.क्र.२२९/मो.प्र.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ एप्रिल, २०१८ 


वाचा :-१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.मुदत-०८१७/प्र.क्र. ४०८/मोप्र-१, दि. ०६/०३/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ.७(६)/१३२०, दि. ०२/०४/२०१८. 


शासन निर्णय 

कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे विभाग, कळवा-ठाणे यांचे अंतर्गत घाटघर उदंचन जलविद्युत 
प्रकल्प गुणनियंत्रण उपविभाग क्र.४, चोंढे व घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उपविभाग क्र. 3, भंडारदरा 
या २ उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४१ पदांना (विवरणपत्र-अ) व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ७० पदांना (विवरणपत्र-ब) दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दिनांक ३०/०९/२०१८ 
कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्प गुणनियंत्रण उपविभाग क्र.४, चोंढे व घाटघर उदंचन जलविद्युत 
प्रकल्प उपविभाग क्र.३ ,भंडारदरा- नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर 
होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-५,-४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८० 
सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (Yo) वेतनावरील खर्चासाठी 
भाग भांडवली अंशदान (योजनेतर ) (०४) (०३) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, (४७०१ आय 
१८९)” या लेखाशिर्षाखाली टाकण्यात यावा. 


३. सदर आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
०५/०३/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०४१८/प्र.क्र.२२९/मो.प्र.१ 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०४१७१६३४२२८४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by Vijendra Prabhakar Palwank: 
f प 


Vijendra Prabhakar ce 
90d01 8bdc109ad48f37ca4a3b06b0347375607bff9b 
: 
Pa lwa Nn ka | 86: #3 ea Was pec Sore a Renee 
Date: 2018.04.17 16:39:39 +05'30' 


(वि. प्र. पालळवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत सहपत्रासह माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीस्तव अग्रेषित- 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

३. 

४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 


कार्यकारी GASH, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 
कार्यकारी अभियंता, भातसा धरण व्यवस्थापन विभाग, भातसानगर 


. कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे विभाग, कळवा (ठाणे) 
. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
९. 


अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. आ.(प्रशिक्षण) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन मोप्र-१, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०४१८/प्र.क्र.२२९/मो.प्र.१ 


विवरणपत्र- अ 


शासन निर्णय क्र. मुदत ०४१८/प्र.क्र. २२९/२०१८/मोप्र-१, दिनांक: १७/०४/२०१८ चे सहपत्र. 


कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे विभाग, ठाणे या विभागांतर्गत घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्प 
गुणनियंत्रण उपविभाग क्र. ४ चोंढे व घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उपविभाग क्र.३ भंडारदरा या 


कार्यालयातील नमूद केलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढीची पदे 
.मुदतवाढीचा कालावधी : ०१/०३/२०१८ ते ३०/९/२०१८) 


अ.क्र पदनाम उप-विभागीय अधिकारी, | उप-विभागीय अधिकारी, | एकूण 
घाटघर उदंचन जलविद्युत घाटघर उदंचन 
प्रकल्प गुणनियंत्रण उप जलविद्युत प्रकल्प उप 
विभाग क्र. ४ चोंढे विभाग क्र. ३, भंडारदरा 
दिवड उप अभियंता 1 १ | a ae २ 
वैद्यकीय अधिकारी a ae Pl 
कनिष्ठ अभियंता/झा.अ. ४ ४ ८ 
सहाय्यक अभियंता श्रे.२ 
४ स्था. अभि.सहायक ४ ४ ८ 
षु वरिष्ठ लिपिक a ब्र. a ae २ 
६ अधिपरीचारिका i a 10 Loa 
9 मिश्रक a Se a a Ea 
कनिष्ठ ३ 3 g 
लिपिक/टंकळेखक 
/संगणक 

९ अनुरेखक 1 १ | a २ 
| ao | ० वाहन चालक 1 १ | Pt २ 
।_११_| १ शिपाई २ २ ४ 
१२ स्त्री-परिचर (आ...) a ___| Pe 
93 सफाई सेवक 1 १ | Pl pa 
१४ चौकीदार Po Pt २ 
एकूण २३ १८ | 8a 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 


WW DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water Resources 
1] e n ra Ya ha a r Department, postalCode=400032, st=Maha 
2.5.4. 


rashtra, 
20: ce90d01 Sbdc1 09ad48f37ca4a3b06b0347375607bff9b7cc 


525¢4c213e75, 
Pp | k serial INumber=1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc215ca88aa7bfb907686 
a Wa Nn a r a9a62b37f3a74eSeba, cn=Vijendra Prabhakar Palwankar 
Date: 2018.04.17 16:39:50 +05'30' 


(वि. प्र. पालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०४१८/प्र.क्र.२२९/मो.प्र.१ 


विवरणपत्र- ब 


शासन निर्णय क्र. मुदत ०४१८/प्र.क्र. २२९/२०१८/मोप्र-१ , दिनांक: १७/०४/२०१८ सहपत्र 


कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे विभाग, ठाणे या विभागांतर्गत घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्प 


गुणनियंत्रण उपविभाग क्र. ४ चोंढे व घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उपविभाग क्र. ३ भंडारदरा 


या कार्यालयातील नमूद केलेल्या रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढीची पदे 


(मुदतवाढ कालावधी दि. ०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८) 


उप विभागाचे नांव | अ.क्र कर्मचा-याचे नांव पद नाम सेवानिवृत्ती 
दिनांक 
उप-विभागीय LHe | £ श्री.संजय कृ.यशवंतराव मुकादम ३०/०४/२०३२ 
अधिकारी २. | श्री.बाळकृष्ण शि. मुकादम ३१/०५/२०२६ 
घाटघर उदंचन अधिकारी | 
जलविद्युत ३. _ श्री.अंकुड लक्ष्मण गांगड मुकादम ३०/११/२०४१ 
४. | श्री.गणपत पांडुरंग पडवळ | प्र.शा.सहा. | ३१/०५/२०२० 
प्रकल्प aes 
मी ५. श्रीम. डाया परमार | सफाई सेविका | ३०/०६/२०२१ 
गुणनियंत्रण ६. | Mae कृष्णा तुपे चौकीदार ३१/०७/२०१८ 
उपविभाग क्र. ४॥ ७ sh Carta सोमनाथ मजुर २९/०२/२०४० 
aie खडके 
८. | श्री.रमेश कावजी सोंगाळ मजुर ३१/१०/२०२६ 
९. | st. भगवंता चिंधु झोले मजुर ३०/०६/२०२३ 
१०. | श्री.किसन महादू नवले मजुर ३१/०५/२०१८ 
| १. | at. हनुमंत सयाजी मजुर ३०/०६/२०२८ 
जगनर 
१२. श्री. दशरथमध्या मजुर ३०/०६/२०३५ 
तिखांडके 
१३. श्री. रामा देवजी खडके मजुर ३१/१०/२०२७ 
१४. | श्री.गोविंद निवृत्ती सोडनर मजुर ३०/०६/२०३६ 
१५.  श्री.रामा देवजी वाघमोडे मजुर ३१/०५/२०३१ 
१६. श्री. शंकर गोविंद पोकळे मजुर ३१/०५/२०३३ 
१७. । श्री. कान्हु राघो धुपारी मजुर ३१/०५/२०४० 
१८. श्री. धर्मा चिमा गांगड मजुर ३१/०५/२०१९ 
१९. श्री. हरी भाऊ गांगड मजुर ३१/०३/२०२८ 
२०. | श्रीम. अनुसया भाऊ मजुर ३०/०९/२०२६ 


पडवळ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०४१८/प्र.क्र.२२९/मो.प्र.१ 


२१. । श्रीमती पदी बुधा भल्ला मजुर ३०/०९/२०२६ 
२२. | ah. चंदर ढवळा केव्हारी मजुर ३०/०६/२०१९ 
२३. | at. देवजी राम उकले मजुर ३१/०५/२०१८ 
२४. श्री. बळीराम बाळू सोडनर मजुर ३०/०४/२०२४ 
२५. | Stl. लक्ष्मण चिमा सुरनर मजुर ३०/०६/२०३६ 
२६. | at. मंगेश अनाजी निरगुडे मजुर ३०/११/२०२६ 
२७. | at. किसन हरी भगत मजुर ३०/०९/२०२६ 
२८. | at. नवसु देवू सोंगाळ मजुर ३०/०९/२०२८ 
२९. श्री. एकनाथ बाबु सोडनर मजुर ३०/०४/२०३९ 
३०. — श्री. भिका राघो पोकळा मजुर ३०/०९/२०२१ 
३१. | ail. परसु चिमा गांगड मजुर ३१/०५/२०३८ 
३२. | श्री. गणपत पाली धुपारी मजुर ३०/०६/२०३८ 
३३. श्री. लक्ष्मण रामा भेरे मजुर ३१/०१/२०२२ 
३४. श्री. रामचंद्र कुसा गुडनर मजुर ३०/०६/२०३५ 
३५. श्री. हरी विठोबा गुडनर मजुर ३०/०६/२०४१ 
३६.  । श्री. लक्ष्मण रामा पोकळे मजुर ३१/१२/२०२७ 
३७. | tt. काशिनाथ जनार्दन मजुर ३१/०७/२०२५ 
अधिकारी 
३८. | श्री. लक्ष्मण विठू जगनर मजुर ३०/०६/२०३० 
३९. श्री. बबन आंबो केव्हारी मजुर ३०/०९/२०३६ 
४०. | St. नामदेव द्वारकू गुडनर मजुर ३०/११/२०४२ 
४१. | Sit. प्रकाह रामा खडके मजुर ३०/०६/२०३६ 
४२. | श्री. लक्ष्मण विठू सोडनर मजुर ३०/०६/२०३६ 
४३. _ श्री. परसू कान्हू गांगड मजुर ३०/०६/२०३९ 
४४. | श्री. BORAT दौ. वा. चा. ३१/०५/२०२१ 
सोळुंखे 
घाटघर उदंचन| ४५. श्री. लहू येसू करवंदे मुकादम ३१/०५/२०२० 
जलविद्युत ४६. श्री. लक्ष्मण सखाराम मुकादम ३१/०७/२०४१ 
प्रकल्प उप विभाग पोकळे _ 
क्र.३, भंडारदरा ४७. _ श्री. चंद्रकांत गुणाजी चौकिदार ३०/०४/२०२५ 
अस्वले 
४८. | Hh. भागवत विठ्ठल चौकिदार ३१/०५/२०२० 
आव्हाड 
४९. श्री. पुनाजी देवराम मधे स्वच्छक ३१/०५/२०२० 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०४१८/प्र.क्र.२२९/मो.प्र.१ 


yo. । श्री. वसंत लक्ष्मण खाडे मजुर ३१/०५/२०२३ 
५१. । श्री. तुकाराम श्रावणा मधे मजुर ३१/०५/२०२० 
५२. श्री. किसन गोगा लावरे मजुर ३०/०६/२०१९ 
५३. । श्री. नवसु बुधा लोटे मजुर ३१/०५/२०२२ 
५४. | att. तुळशीराम निवृती मजुर ३१/०५/२०२५ 
खाडे 
५५. | ath. बाळू गंगाधर नवले मजुर ३०/०६/२०२५ 
५६. | St. मारुती किसन मजुर ३१/०५/२०२४ 
सोनवणे 
५७. । श्री. रामनाथ श्रावणा मजुर ३१/०८/२०२१ 
मेंगाळ 
५८. | ath. सोमा चंदर मेंगाळ मजुर ३१/०३/२०१९ 
५९. | Sth. लक्ष्मण ढवळा मधे मजुर ३१/०८/२०२१ 
६०. श्री. काळू गंगा yard मजुर ३०/०६/२०२० 
६१. | al. देवराम पांडू मधे मजुर ३१/०५/२०२० 
६२. श्री. पांडूरंग रामा उघडे मजुर ३१/०८/२०२४ 
६३. | al. बुधा भाऊ उघडे मजुर ३१/०८/२०२० 
६४. | tl. सोमा श्रावणा उघडे मजुर ३१/०८/२०२२ 
६५. | att. पांडूरंग येसू धरणे मजुर ३१/०५/२०२८ 
gg. श्री. सोनू तुकाराम खाडे मजुर ३१/०५/२०१८ 
६७. श्री. राजेंद्र परसुराम टिभे मजुर ३०/०६/२०२० 
६८. | it. लक्ष्मण गोगा लावरे मजुर ३०/११/२०२२ 
६९. | at. लक्ष्मण देवजी मजुर ३०/०६/२०२९ 
वाघमोडे 
७०. श्री. लक्ष्मण येसू सोडनर मजुर 30/0§/203§ 


Vijendra Prabhakar :: 


Palwankar 


373 


lly signed by Vijendra Prabhakar Palwank 

IN, ०-6, ater Res Department, 

ICode=400032, st=Mi 
b5ce90d018bdc109ad48f37ca4a3b06b0347375607bf19b7cc525 


75, 
7485९: 


Date: 2018.04.17 16:40:04 +05'30 


(वि. प्र. पालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


525bd95a04e2d242eaa74f8dbc215ca88aa7bfb907686a9a62b 


